शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- 
पोप्रमा-०६१७/ प्र.क्र.३४५/ पा्च/ 
पोल-७, दिनांक ०९.०८.२०१७, 
यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक-पोप्रमा-०६१७/प्र.क्र.३४५/पाच/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १५ जानेवारी २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पोप्रमा-०६१७/ प्र.क्र.३४५/ पाच/ 
पोल-७, दिनांक ०९.०८.२०१७. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्रमांक पोमसं/ २७-अ/ वार्षिक-योजना-सन-१७-१८/ निवासी- 
इमारती/ ३८/ २०१७, दिनांक १८.०९.२०१७. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्रमांक पोमसं/ २७-अ/ वार्षिक-योजना-सन-१७-१८/ निवासी- 
इमारती/ ३८/ २०१७, दिनांक २१.११.२०१७. 


शुध्दिपत्र.- 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पोप्रमा-०६१७/ प्र.क्र.३४५/ पाच/ पोल-७, दिनांक 
०९.०८.२०१७, परिच्छेद ६ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद ६अ समाविष्ट करण्यात येत आहे:- 


“याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की,- 


१) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच, मधील अनुक्रमांक १, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४, च्या बाबतीत नमूद 
केलेल्या सर्व अटींची सर्वसाधारणपणे पूर्ती करण्यात आली आहे. 


२) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक समसा-२०१०/प्र.क्र.४८/का.१४६१, दिनांक 
०८.०१.२०१४ अनुसार पाच कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचे खर्चाचे अंदाज 
असलेल्या बांधकाम प्रस्तावांना शासनाच्या सचिव समितीची मान्यता घेण्यात आली आहे. 


3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७, 
याच्या परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील तपासणी सूचीतील प्रत्येक अटीची पूर्ती झाली आहे.” 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः पोप्रमा-०६१७/प्र.क्र.३४५/पाच/पोल-७. 


२. हे शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०११६१११००६८७२९ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


य Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
W a p Nn | (0 p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b2 


Borse ककी प 0 यातर 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

४) मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


